नायब तहसिलदार संवर्गातून 
तहसिलदार संवर्गात तदर्थ 
पदोन्नतीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश, क्र.पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१६६/ई-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक:- २८.२.२०२४ 


संदर्भ:- 


१. शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र.सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र.१२७/ई-९, दि.१७.०८.२०२२. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन 
१२, दि.०१.०८.२०१९. 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्या.१२, 
दि.१५.१२.२०१७. 
४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१. 
५. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


नायब तहसिलदार संवर्गाची दि.०१.०१.२०१५ ची एकत्रित अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील दि.१७.०८.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची ही नायब 
तहसिलदार संवर्गाच्या नियमितीकरणाच्या अधीन आहे. त्यानुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की, तहसिलदार 
संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीसंदर्भात मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल करण्यात 
आलेल्या मूळ अर्ज क्र.३३९/२०२० मधील अवमान याचिका क्र.६९/२०२२ मध्ये नियमितीकरणासंदर्भातील बाबी 
मा.न्यायाधिकरणासमोर उपस्थित झाल्या होत्या. सदर नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत अव्वल कारकून/ मंडळ 
अधिकारी यांच्यापासून सर्व पदोन्नत महसूल संवर्गातील अधिका-यांचा समावेश आहे. सदर नियमितीकरणाची 
प्रक्रिया विचारात घेऊन मा.न्यायाधिकरणाने दि.२१/०२/२०२३ रोजी खालीलप्रमाणे आदेशा पारीत केले 
आहेत. 
८ (२) The Promotions in future, shall be subject to giving deemed date of promotion to the 
present applicants. 

(3) We make it clear that if the juniors to the applicants are promoted and if after giving the 
deemed date of seniority whatever effect, it will subject to the outcome of this O.A. 

(४) The Respondent state is directed to communicate this order to all the concern officers 
whoseever is promoted. The promoted persons may be demoted after fixing the final 
seniority list based on the deemed date. 
नायब तहसिलदार संवर्गाच्या उक्त नमूद अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीच्या आधारे निवडसूची वर्ष 2022- 

२३ मध्ये सरळसेवा कोट्यातील Raat पदांवर व प्रतिनियुक्‍तीमुळे रिक्‍त असलेल्या पदांवर नायब तहसीलदार 
गट-ब (वेतनश्रेणी एस-१४-३८६००-१२२८००) संवर्गातील अधिकारी यांना तहसीलदार (गट-अ) (वेतनश्रेणी 
एस-१९-५५१००-१७५१००) या संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्याची बाब शासन 
स्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१६६/ई-३ 


शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०२१ मधील तरतुदीनुसार खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या नायब 
तहसीलदार गट-ब (वेतनश्रेणी एस-१४-३८६००-१२२८००) संवर्गातील अधिकारी यांना तहसीलदार 
(गट-आ) (वेतनश्रेणी एस-१९-५५१००-१७५१००) या संवर्गात सन २०२२-२०२३ च्या निवडसूचीमधून या 
आदेशात नमूद अटी/ शातींच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात तदर्थ पदोन्नती व पदस्थापना देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र ज्ये.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व | वाटप करण्यात आलेला पदस्थापना 
प्रवर्ग महसूली विभाग 
| ५५३७ | श्री. एस.के.मंदे, छत्रपती संभाजीनगर | तहसिलदार महसूल-१, 
अ.जमाती जि.का.बीड या रिक्‍त 
पदावर 


२. उक्त नमूद नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकारी यांना खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून 

तहसिलदार पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 
१. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या 
अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि. भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ ब कार्यासनाच्या 
दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
तसेच, दिनांक ७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान 
देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
२. सदर तदर्थ पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 
३. सरळसेवा कोटयातील रिक्‍त पदांवर तसेच प्रतिनियुक्‍तीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात 
आलेली निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने किंवा सरळसेवेतील उमेदवार 
उपलब्ध होतील /प्रतिनियुक्‍्तीवरील उमेदवार परत येतील यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
राहील. व आवश्‍यकता भासल्यास दर ११ महिन्यानंतर तदर्थ पदोन्नती १ दिवस खंडीत करुन पुढे 
चाळू ठेवली जाईल. यासाठी तदर्थ पदोन्नती १ दिवस खंडीत करुन पुढे चालू ठेवण्याबाबतचे 
आदेश निर्गमित करण्यात येतील. तथापि, असे आदेश निर्गमित झाले नाहीत तरीदेखील दर ११ 
महिन्यानंतर तदर्थ पदोन्नती १ दिवस खंडीत करुन पुढे चाळू ठेवली गेल्याचे मानन्यात येईल. 

दरम्यानच्या काळात सरळसेवेतील उमेदवार उपलब्ध झाल्यास/प्रतिनियुक्‍्तीवरील 

उमेदवार परत आल्यास तदर्थ पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर 
तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी 
धारणाधिकार राहणार नाही. 
४. सदर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाच्या तदर्थ पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार करताना 
कोणताही ज्येष्ठ अधिकारी पदोन्नतीसाठी अनावधानाने राहून गेलेला नाही या धारणेच्या अधिन 
राहून सदर पदोन्नती राहील. 
५. महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक दि.१७.०८.२०२२ अन्वये नायब तहसिलदार 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०१५ ची राज्यस्तरीय एकत्रित अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची सदर 
पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर पदोन्नती ही नायब तहसिलदार 
संवर्गातील नियमितीकरणामुळे, अंतिम ज्येष्ठतासूचीत होणा-या बदलाच्या अधीन असतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१६६/ई-३ 


६. सदर पदोन्नतीच्या अनुषंगाने काही न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास व तहसिलदार 
संवर्गातील पदोन्नतीसाठी रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास कनिष्ठतम अधिका-याला पदावनत 
करण्याच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती राहील. 
७. संबधित अधिका-यांनी पदोन्नती नाकारल्यास शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. 
एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/ कार्यासन-१२ दि. १२.०९.२०१६ मधील नमूद तरतुदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 
८. सदर पदोन्नती ही मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल 
मूळ अर्ज क्र.११००/२०१९ (श्रीमती सारिका कदम व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) या 
तसेच मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर खंडपीठ येथे दाखल मूळ अर्ज क्र. 
८८५/२०२२ (श्री. यशवंत पवार व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) त्याचबरोबर 
याव्यतिरिक्त मा.उच्च न्यायालय/मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे दाखल करण्यात 
आलेल्या कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणाच्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून असेल. 
९. सदर पदोन्नती दिव्यांग कर्मचा-यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दि.२२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह 
पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्‍त पदे सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०५.०७.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील व दि.२३.०७.२०२१ रोजीच्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. 
१०. पदस्थापनेनंतर संबंधित अधिकारी पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांना पदोन्नतीबाबत स्वारस्य 
नसल्याचे समजून सामान्य प्रशासन विभागाच्या स्थायी आदेशानुसार निवडसूचीतून त्यांचे नाव 
वगळण्यात येईल. तद्नंतर कोणत्याही परिस्थितीत त्यांची विनंती मान्य करता येणार नाही. 
११. तहसिलदार पदावरील पदोन्नती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. 
३. सदर पदोन्नतीचे आदेश तात्काळ अंमलात येत असून श्री. एस.के.मंदे, नायब तहसिलदार यांनी 
पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. सदर पदोन्नतीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून संबंधित अधिका-यांना शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करण्यात येऊ नये. 
४. या आदेशान्वये पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू न झाल्यास संबंधित 
अधिका-यांना पदोन्नतीचे लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
५. नायब तहसिलदार संवर्गातून तहसिलदार या संवर्गात पदोन्नत झालेल्या उपरोक्‍त अधिका-यांनी 
पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होऊन कार्यभार स्वीकारल्यानंतरच तहसिलदार एस-१९-(रू. ५५१००-१७५१००) 
या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 
६. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१९४००६८५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AJIT SOPANRAO Sz 


2.5.4.20=d36a0a6455652c60ea76104dd537113a9ca67ab14a315b9c 
efc36fc9be2915f8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=704CB545C50221B15CDE7CCB8854E694C765DFB3A0 
240E891EBFB56EE79E3440, cn=AJIT SOPANRAO DESHMUKH 


(अजित देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
विभागीय आयुक्‍त छत्रपती संभाजीनगर. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/ प्र.क्र.१६६/ ई-३ 


प्रत, 
© मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
«७ मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
© मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
* मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
«७ अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ सर्व जिल्हाधिकारी. 
७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
«७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
«७ सर्व अधिदान व लेखा अधिकारी. 
«७ सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी. 
७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
© संबंधित अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांचेमार्फत). 
«७ अवर सचिव (ई-४/ कक्ष अधिकारी (ई-४अ/ ई-९), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
«७ निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


